प्रशासकीय कारणास्तव बदली करणेबाबत. 
डॉ. श्रीधर नामदेव बेदरकर, सहाय्यक 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक पसंप्र-२०१९/प्र.क्र.१६/पदुम-१ 
५ वा मजला विस्तार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :-२७ फेब्रुवारी,२०१९. 


शासन आदेशा:- 

डॉ. श्रीधर बेदरकर सहाय्यक आयुक्‍त WRG, महाराष्ट्र राज्य पद्नुवैद्यक परिषद, 
नागपूर यांची प्रशासकीय कारणास्तव,महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ Helles कलम 
४(४) व ४(५) मधील तरतूद व सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने स्तंभ क्र.३ मध्ये नमूद रिक्‍त 
पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र धिकाऱ्याचे नांव व पदनाम बदलीने पदस्थापनेचे पद. 
1 १_| २ ३ 
षि . | डॉ. श्रीधर नामदेव बेदरकर, सहाय्यक आयुक्‍त । सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन ताळलपसचि, 
महाराष्ट्र राज्य प्नुवैद्यक परिषद नागपूर. तिरोडा जि. गोंदिया 
(प्रशासकीय कारणास्तव रिक्‍त पदावर) 


२. डॉ. बेदरकर यांनी बदलीच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे,तसेच सदर अधिका-यास 
नविन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नविन 
नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले. याबाबत संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी 
शासनास vinod.mendhe@nic.in या ईमेल संकेतस्थळावर त्वरीत कळवावे. 


३. संबंधित अधिका-यास शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा 
मंजूर करु नये. तसेच म.ना.से.(रजा) नियम, १९८१ Helles नियम-३० (सी) नुसार मूळ 
कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिका-याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे 
अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत अधिका-यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत 
करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिका-याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर 
अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


४. सदर बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा 
कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती 
गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी 
नोंद घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र.१६/पदुम-१ 


प्‌. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ४१"/.॥॥8590॥9.90४.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०२२७११४७१८२२०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vijay K. Chaudhari 
Date: 2019.02.27 11:49:59 +05'30' 
(विजय चौधरी) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्‍त पश्युसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य पश्नुवैद्यकीय परिषद महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३) प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त नागपूर विभाग, सिव्हील लाईन, नागपूर 
४) जिल्हा पद्नुसंवर्धन उपआयुक्त, गोंदिया 
) 
) 
) 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया/नागपूर 
६) संबंधित अधिकारी, आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत. 
७)निवड नस्ती . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


